आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांच्या कार्यालयीन 
कामकाजासाठी वाहन भाड्याने उपलब्ध 
करून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. २९३/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: ०३ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ - 
१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन पत्र क्रमांकः पदनि-२४२०/प्र.क्र. १४५- 
१/२०२०/वैसेवा-१, दिनांक ०६.१०.२०२१ 
२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२४२२०/प्र.क्र. 
१४५/२०२०/वैसेवा-१, दि. ०६.१०.२०२१ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वाहन -२०१७/प्र.क्र. ४१/१७/विनियम/ २८.०७.२०२० 
४ वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वाहन -१०००/प्र.क्र. ६५/२००१/विनियम/, १०.०९.२००१ 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र -२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम/भाग-२, 
१७.०४.२०१५ 
६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. शापसे-३४२०/प्र.क्र. ५४/का.३१, दि. 
90.02.2020 
७ सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. शापसे-३४२०प्र.क्र.५४/३१, दि. 08.02.2024 
८) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः संवैशिवसं/वाहन भडे/प्रशा मा/ज- 
२/१३६५४/२०२१, दि. १२.१०.२०२१ 
प्रस्तावना - 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या सक्षमीकरणासाठी संचालनालयाच्या स्तरावर 
एकूण १९ नियमित पदे आणि बाह्यस्रोताद्वारे सेवा देण्यासाठी १४ sail एकूण ३३ पदे निर्माण 
करण्यासाठी दिनांक ०६.१०.२०२१ रोजीच्या शासन पत्रान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
श्री. विरेंद्र सिंह, भाप्रसे (२००६) यांची आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली 
असून त्यांनी संचाळनाळलयामध्ये पदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. संचालनालयास एकूण १२ वाहने 
उपलब्ध कार्यरत असून, त्यापैकी सध्या संचालनालयाकडे एकूण ०५ वाहन कार्यरत आहे. तसेच, ०५ 
वाहने निलेखित करण्यात आली असून, ०२ वाहने बंद स्थितीत असून, सदर वाहने Moka 
करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सदर वाहने वापरण्या योग्य नसल्याचे संचालनालयाने दि. 
99.99.2029 रोजीच्या पत्रान्वये कळविळे आहे. सद्यस्थितीत संचालनालयाकडे वाहन उपलब्ध 
नसल्याने आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांच्या कार्यालयीन कामकाजाकरीता एक वाहन भाडेतत्त्वावर 
घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.२९३/प्रशा-२, दिनांक ०३ डिसेंबर, २०२१ 


शासन निर्णय- 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. ८ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, 
वैद्यकीय शिक्षण यांच्या कार्यालयीन कामकाजाकरीता सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ वरील 
शासन निर्णयानुसार विहित पध्दतीने इव्होना (क्रिस्टा) वाहन भाडेतत्त्वावर घेण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदरहू वाहनाच्या भाडयापोटी येणाऱ्या रू.९,४८,०००/- इतका वार्षिक खर्च सन 2029-22 या 
वित्तीय वर्षात मंजूर अनुदानातून अदा करण्यात यावा आणि तो पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस-१ 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व आरोग्य विभाग 
०१- नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
(००) (०१) संचालनालयवैद्यकीय शिक्षण व संशोधन मुंबई , 
22903398 
१३-कार्यालयीन खर्च 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ भाग पहिला , उप विभाग दोन मधील अनुक्रमांक १३, नियम क्रमांक ६० व ६१ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास असलेल्या निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०३१७३००५१११३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625¢3417 


378f97d493a8a277faa29f65459, 
seudonym=857 19993A847361CF1CE96786397786A 


P: 

408A4972, 

serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456D9E 
DE95236B8A8E7E2A2801 B8FED03DCF793D3, 


cn=MAHADEO 10604४0 
Date: 2021.12.03 18:11:28 +05'30' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.२९३/प्रशा-२, दिनांक ०३ डिसेंबर, २०२१ 


३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


६. महाळेखापाल (लळेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


. निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


